उद्योग संचालनालय कार्यालयाच्या 
नुतनीकरणाच्या अतिरिक्त झालेल्या 
कामास आणि त्यानुषंगाने अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- 

१ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ 

२) & उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. लविम-२०१९/प्र.क्र.१०२/उद्योग-६, 
दि.०१.०८.२०१९ 


३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 

४) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/प्रशासन/नुतनीकरण/अतिरिक्‍त निधी/प्रशासकीय 
मान्यता/२०२३-२४/ओअ-१५१४, दि.२०.१२.२०२३. 

५ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 
दि.०४.०१.२०२३ 

६ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, ठाणे यांचे पत्र क्र. मजीप्रावि/ठाणे/तांशा1-३//<- 
१/१११/२०२४, दि.१२.०१.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या 
कार्यालयाचे नविन प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला (UT) व तिसरा मजला अंशत: एकूण 
१६,२०२.६१ चौ. फु. जागेच्या अंतर्गत भागाचे नुतनीकरणाच्या रु.४,५४,८३,१५७/- (रुपये चार कोटी 
चोपन्न लाख त्र्याऐंशी हजार एकडी सत्तावन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. ५ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वास्तविकत: सदर नुतनीकरणाकरीता 
रु.४,२३,२२,५३२/- इतक्या रकमेचे निविदापत्रक प्राप्त झाले आणि त्यानुसार नुतनीकरणाचे काम 
करण्यात आले. तथापि, सद्यस्थितीत रु.४,२३,२२,५३२/- इतक्या रकमेच्या नुतनीकरणाच्या 
कामामध्ये अतिरिक्‍त झालेल्या कामाच्या रु.९८,६९,०७५ /- (रुपये ARIAT लाख एकोणसत्तर 
हजार पंचाहत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 


शासन निर्णय:- 


उद्योग,उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या 


कार्यालयाचे नविन प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला (पूर्णी व तिसरा मजला अंशत: एकूण 
१६,२०२.६१ चौ. फु. जागेच्या अंतर्गत भागाच्या नुतनीकरणाच्या अनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार 
अतिरिक्त झालेल्या फर्निचर, Plaster इ. कामाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण,ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार रु.९८,६९,०७५ /- (रुपये ARIA लाख 
एकोणसत्तर हजार पंचाहत्तर फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय तथा वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


2. 


ce प्रस्तुत अंदाज पत्रकामध्ये दि.२५.०७.२०२२ रोजी लागू झालेल्या, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग दरसूची (सन २०२२-२३) वर आधारीत असून ज्या बाबींचे दर सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या दर सूचीमध्ये उपलब्ध नाहीत त्या बाबींचे दर सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या विविध कामासाठी वेळोवेळी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 
मंजूर केलेल्या दरपत्रकावर आधारीत आहेत. उपरोक्‍त दरपत्रकातीळ विविध बाबींच्या 
तपशीलानुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी उद्योग संचालनालयाची राहील. 

२. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन 
संदर्भ क्र. १ येथील या विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 


३. संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयामधीळ अटी व शार्ती विचारात घेऊन कार्यवाही 
करावी. 
४. संदर्भ क्र.६ येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांनी दिलेल्या सूचना 


काटेकोरपणे विचारात घेऊन त्यांची अंमळबजावणी करण्याची जबाबदारी उद्योग 
संचालनालयाची राहील. 
उद्योग संचालनालयातील अंतर्गत भागाच्या नुतनीकरणाच्या अतिरिक्‍त कामाच्या 


अंदाजपत्रकाचा गोषवारा संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे आहे:- 


Name of the Department: Industries, Energy and Labour Department 

Name of Work: Renovation of Industrial Directorate Office, New Administrative 

Building 20१ and 37१ Floor 

RECAPITULATION SHEET 

Sr. No. Description Amount 

1 Plaster Work (Removing the existing cement plaster 4,29,948.49 
and providing and applying plaster) 

2 Interior Work (Fixing Wallpaper, roof and ceiling work, 1,41,050.34 
polished kotta stone, granite/quartzite layers) 

3 Furniture Work (Conference Table, Extra Tables, 47,71,227.53 
Chairs, Sofas) 

4 Low/ full height storage 21,60,114.79 

5 Architectural and Acoustical design 11,566.80 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 


7 Steel and Metal Work 2,49,715.44 
iss Glass work 5,99,999.66 
[9 «| 18% GST 15,05,452.15 
Total 98,69,075.00 
३. उद्योग संचालनालयाच्या कार्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.के-७ 


२८५१, ग्रामोद्योग व लघुद्योग, १०२, लघुउद्योग, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (२२) उद्योग 
संचालनालयांची प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे बांधकाम व दुरूस्ती (कार्यक्रम) २७ 
लहान बांधकामे, २८५१ ५२९१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्तविभाग शासन निर्णय दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अ.क्र. ९, नियम क्र. १३४, अनुसार इमारतीच्या व कामाच्या 
बाबतीत नकाशे व अंदाजित खर्च यांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता (वित्तीय मान्यता 
धरुन) वाढीव खर्च मूळ अंदाजित खर्चाच्या १५ Cah मर्यादेपर्यंत मान्यता देण्याच्या प्रशासकीय 
विभागाच्या प्राधिकारांस अनुसरून सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१४३२३५६०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES, 
S H AS H A N K ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dd17918c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36ff2 
4dacd585e2276, ICode=400032, st=Mah: 
T U KA RAM C H AVAN INumber=A089DF063F 1FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048 
A4A7D39615BEE66D9E2053D, SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
Date: 2024.08.19 14:47:37 +05'30' 
(शशाक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
७ मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
७ मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
«७ विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
«७ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 
«७ मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, ठाणे 
© अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 
© निवडनस्ती, उद्योग-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


